महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण, २०१८ 
च्या अनुषंगाने गुणवत्ता परीक्षण व प्रमाणपत्र 
(Quality Testing & Certification) यासाठी 
येणाऱ्या खर्चाचा काही भाग परतफेड 
करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कौविउ-२०१९/प्र.क्र.9६/अभियान-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०००३२, 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना : 


राज्याच्या औद्योगिक तसेच आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी आणि देशातील बेरोजगारीच्या 
समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण संकल्पांवर आधारीत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता 
विभागाच्या दिनांक ०५ / ०२ / २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये " महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप 
धोरण, २०१८ (Maharashtra State Innovative Start-up Policy, २०१८)" ला मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण व प्रमाणपत्र (Quality Testing & 
Certification) यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा काही भाग परतफेड करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यासंदर्भात 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


१. राज्याच्या औद्योगिक तसेच आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी आणि देशातील बेरोजगारीच्या 
समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण संकल्पांवर आधारीत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता 
“महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप धोरण, २०१८ (Maharashtra State Innovative Start - up Policy, 
२०१८)” मंजूर करण्यात आले आहे. सदर धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण व 
प्रमाणपत्र (Quality Testing & Certification) यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा काही भाग परतफेड करण्यासाठी 
आर्थिक सहाय्य आवश्‍यक असते. या अनुषंगाने स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण व प्रमाणपत्र (Quality Testing & 
Certification) यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा काही भाग परतफेड करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी 
परिशिष्ट अ मधील मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने गुणवत्ता परीक्षण व प्रमाणपत्र (Quality Testing & Certification) 
यासाठी अर्थ सहाय्य करण्यासाठी पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीने तात्काळ 
करावी . 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.9७६/अभियान-१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१८१५११४०१७०३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. शा 
५ a Nn t O S h V | t h a | prepare rea Of Maharashtra, ou=Skill Development Development, 


‘Maharashtra, 
2.5.4.20=ca575 1ffedbb005fdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f744e25 1360f79 
0a, 


20a, 

serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d500fe489ce872 
O a e 7916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 

Date: 2019.09.19 17:53:33 +05'30° 


(संतोष वि.रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 

मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, कौडाल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय,मुंबई, 

६. सर्व विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई, 

७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई , 

८. डॉ . रघुनाथ माशेलकर, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, CSIR, नॅशनल केमिकल लेंबोरेटरी, पाषाण रोड, पुणे - 
४११००८ 

९. श्री. रतन टाटा, अध्यक्ष, टाटा ट्रस्ट, मुंबई, 

१०. श्रीमती किरण मुजुमदार - शॉ, अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, बायोकॉन लिमिटेड, बंगळुरू, 
कर्नाटक, 

११. प्रधान सचिव / सचिव, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार, 

१२. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, नियोजन विभाग , मंत्रालय, मुंबई, 

१४. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामिण विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. आयुक्‍त, ated विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, 
नवी मुंबई, 


०८ 4N A -O 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.9७६/अभियान-१ 


२३. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता 
सोसायटी, मुंबई. 

२४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी, मुंबई, 

२५. सदस्य सचिव, राजीव गांधी सायन्स अँण्ड टेक्नॉंलॉजी HIM, मुंबई, 

२६. कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 

२७. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

२८. कुलगुरु, महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर, 

२९. कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक, 

३०. कुलगुरु, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT), मुंबई, 

३१. अध्यक्ष, इंडियन मर्चटस्‌ चेंबर, मुंबई , 

३२. अध्यक्ष, HRSA sith इंडियन इंडस्ट्री, मुंबई, 

३३. संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँण्ड रिसर्च (1555), पुणे, 

३४. संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (॥), मुंबई, 

३५. संचालक, विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (VNIT), नागपूर, 

३६. संचालक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (॥॥), नागपूर, 

३७. संचालक, महाराष्ट्र हायब्रिड सिड्स कंपनी लिमिटेड (MAHYCO), जालना, 

३८.श्री . दिनेश बाबुराव सूर्यवंशी, सहाय्यक प्राध्यापक, श्रीमती नरसम्मा हिरय्या एज्युकेशन ट्रस्टचे आर्टस, 
कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, किरण नगर, अमरावती, 

३९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता - १), महाराष्ट्र, मुंबई, 

४०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता - २), महाराष्ट्र, नागपूर, 

४१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा - १), महाराष्ट्र, मुंबई, 

४२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा - 2), महाराष्ट्र, नागपूर, 

४३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

४५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

४६. सर्व विभागीय आयुक्त, 

४७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

४८.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

४९. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५०. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर, 

५१. उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/नागपुर, 

५२. निवड नस्ती 


es 


fe) 


es 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


Guidelines: 
To Support Startups for 
Reimbursement of Quality 
Testing Charges 


Maharashtra State Innovation Society (MSInS$) 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA | WWW.MSINS.IN 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.9७६/अभियान-१ 


1. BACKGROUND 


1.1 On January 17, 2018, the Government of Maharashtra approved the Maharashtra State 
Innovative Startup Policy 2018 with the vision of transforming Maharashtra by catalysing 
the growth of an innovation-driven entrepreneurial ecosystem to achieve wholesome 
and inclusive socioeconomic development. 


1.2 With an intention to let the start-ups focus predominantly on their business ideas, 
Government of Maharashtra through this policy would support by taking up costs of 
startups in early stages of their startup journey and keep the compliance costs at bare 
minimum. 


1.3 Testing and certification of products for quality and its assurance are an important and 
critical part of business for Startups. However, these costs are high for startups in their 
formative years. The Scheme ensures that Government of Maharashtra will be 
reimbursing a part of quality testing costs incurred by Startups at NABL or BIS 
recognised labs. 


The Maharashtra State Innovation Society (MSInS) proposes to reimburse the testing and 
certification costs incurred by startups as per the following guidelines. 


2. OBJECTIVES 


2.1 To support startups in product development stage by reducing their testing and 
certification costs. 


2.2 Support in — Promoting best practices, increasing productivity and opening doors to new 
and international markets by receiving appropriate certification 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.9७६/अभियान-१ 


3. SCHEME 


3.1 Government of Maharashtra will reimburse 80% of product testing/certification costs and 
system certification costs incurred by startups at NABL accredited or BIS recognised Labs. 


Costs incurred during product testing/certification and system certification done at NABL 
accredited or BIS recognised Labs or FSSAI notified NABL accredited labs in India will 
only be reimbursed. 


3.2 Maximum reimbursement which can be claimed by a startup will be INR 2 Lakh, until the 
startup makes an annual revenue of INR 1 crore or raises a funding of INR 3 crores, 


whichever is earlier. 


3.3 With respect to these guidelines and other MSInS guidelines like support for patent fees 
etc., the maximum, total reimbursement a startup shall be eligible for is INR 15 lakhs. 


3.4 Startup should apply for the reimbursement on MSInS website (www.msins.in) by filling 
an application form and submitting scanned copy of original Invoice copy of the bill, 
along with test results. 

3.5 If all documentation and data submitted is in order, the request for reimbursement shall 
be accepted subject to budget availability, and the startup will receive the 


reimbursement in 30 days. 


3.6 Reimbursement shall be made only in the company’s registered bank account. 


4. ELIGIBILITY 


4.1 The startup should be a DPllT-registered startup and should be incorporated in 
Maharashtra. 


4.2 Startup should also be registered with Maharashtra State Innovation Society. 


4.3 Reimbursement should be claimed within 3 months of invoice date and invoice date 
should be after the date on which these guidelines are made applicable. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.9७६/अभियान-१ 


5. TERMS AND CONDITIONS: 


5.1 The startup cannot claim reimbursement under this initiative for routine quality control 
tests. Consultant fees shall not be reimbursed. 


5.2 The reimbursement shall be granted on a first-come-first-serve basis, until the budget 
allocated for this initiative is exhausted. 


5.3 All the documents submitted during the application should be self-attested by the 
startup. 


If any submission is found inappropriate, suitable legal action shall be taken by MSInS. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


